लोणार सरोवर विकास आराखडयाअंतर्गत“वन 
विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत 
समाविष्ट असलेल्या विविध कामांकरिता” सन 
२०२४-२५ मधील निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-तीक्षेवि- २०२४/प्र.क्र.५२/का.१४४४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ मे, २०२४. 

वाचा : १) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८४/फ-९, दि. २७.०७.२०२२ 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४. 

३) विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती यांचे दि.२५.०४.२०२४ 

रोजीचे पत्र. 

प्रस्तावना : 

लोणार सरोवर विकास आराखडयाअंतर्गत विविध कामांकरीता मागणी क्र.ओ-१० “५४५२ ०१८७ 
- ५३ मोठी बांधकामे” अंतर्गत सन २०२४-२५ करीता रु.३९.०५ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित केला 
आहे. वाचा क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या दि.०१.०४.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षांतर्गत माहे एप्रिल, २०२४ ते जुले, २०२४ या चार महिन्यांकरिता लेखानुदान उपलब्ध करुन 
देण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत “५३-मोठी बांधकामे” या उद्दीष्टाकरिता रू.४.७५ कोटी इतके चार 
महिन्यांसाठीचे लेखानुदान बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध झाले आहे. वाचा क्र.३ येथील पत्रान्वये विभागीय 
आयुक्‍त, अमरावती यांनी लोणार सरोवर विकास आराखडयाअंतर्गत “वन विभाग व सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या विविध कामांकरिता” रु.५७.२० कोटी इतक्या निधीची 
मागणी केली आहे. तथापि, बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध असलेले रु.४.७५ कोटी इतके लेखानुदान खर्च 
करण्यास वित्त विभागाने सहमती दिल्याने विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांना 
रु.४.७५ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

लोणार सरोवर विकास आराखडयाअंतर्गत “वन विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या विविध कामांकरिता” सन २०२४-२५ करीता रु.४.७५ कोटी इतका निधी 
(रुपये चार कोटी पंच्याहत्तर लाख फक्त) विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती 
यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.कोटी) 
अ. लेखाशीषैव । सन २०२४-२५ बीम्स यापूर्वी सन । वित्त विभागाने सहमती 
क्र उद्दीष्ट करीता प्रणालीवर | २०२४-२५ | दिल्यानुसार विभागीय 
अर्थसंकल्पित | उपलब्ध | मध्ये वितरीत | आयुक्त कार्यालय, 
निधी झालेले निधी अमरावती यांना 
लेखानुदान प्रस्तावित वितरण 
bia ५४५२ ०१८७ ३९.०५ ४.७५ निरंक 8.04 
५३-मोठी बांधकामे 


प्रति 


प्रत, 


झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि- २०२४/प्र.क्र.५२/का.१४४४-अ 


२. सदरहू खर्च “लेखाशिर्ष मागणी क्र. ओ-१०, मुख्य लेखाशिर्ष ५४५२- पर्यटनावरील भांडवली 
खर्च ,०१, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा,१०१-पर्यटन केंद्रे (००) (१२) लोणार सरोवर विकास आराखडा 
(कार्यक्रम) (५४५२ ०१८७) ५३-मोठी बांधकामे” या उद्दिष्टाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर प्रयोजनासाठी झालेला प्रत्यक्ष खर्च व प्रधान महालेखापाल, मुंबई यांचे कार्यालयाने 
नोंदविलेला खर्च याचा ताळमेळ घालण्याची कार्यवाही विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती 
यांनी करावी. तसेच वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 
विभाग, अमरावती यांनी शासनास तात्काळ सादर करावे. 


8. सदर area निर्णय, वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.३०५/२०२४/व्यय-८, दिनांक 
१६.०५.२०२४ अन्वये प्रदान केलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०५२७१४३९३४३३१६ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MILIND RAGHUNATH KULKARNI 

M | L | N D ) RAG H U N A T H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 
2. /0७७728385950819९244501157९0१99९0183611559168572 
2 harashti 


KULKARNI ण oman oom 
(मिलिंद कुळकर्णी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

१) विभागीय आयुक्‍त,अमरावती विभाग, अमरावती. 

२) जिल्हाधिकारी, बुलढाणा. 
१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
३) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc 
ae 


) मुख्य अधिकारी, लोणार नगर परिषद, जि.बुलढाणा. 

६) जिल्हा नियोजन अधिकारी, बुलढाणा. 

७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा. 

कार्यासन १४२४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) कार्यासन (व्यय-८,अर्थ-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) निवड नस्ती (का.१४४४-अ), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


(३ 


) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


